एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम-२(सीपीटीपी-२) 
अंतर्गत प्रशिक्षण घेतलेल्या उपजिल्हाधिकारी,गट-अ यांचा 
परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक -टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई 
दिनांक-०४/०३/२०२१ 
वाचा :- १. सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-२०१३/प्र.क्र.८४/१३/१८-ब, दि.२०/०१/२०१४ 
२. सा.प्र.वि.,शासन निर्णय क्र.टिआरएन-०३१५/ प्र.क्र.३४/ १५/ १८-ब (2), दि.०६/०६/२०१५ 
३. सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र.-परिवी-२७१५/प्र.क्र.३०२/आठ, दि.२९/०२/२०१६ 
४.सा.प्र.वि.,कार्यालयीन sear क्र. टिआरएन-०८१६/प्र.क्र.८/ सीपीटीपी-अ, 
दि.०३/०९/२०१६ , दि.२१/१२/२०१७ 
५.सा.प्र.वि. कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन-२०२०/प्र.क्र.१८/सीपीटीपी-अ, 
दि.२६/१०/२०२० 


शासन आदेशा 

राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा -२०१४ अन्वये शिफारस झालेल्या व दिनांक ०६/०६/२०१५ च्या 
कार्यालयीन आदेशान्वये परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी (गट- अ) या पदावर नियुक्‍ती देण्यात 
आलेल्या उमेदवारांचा एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम (सीपीटीपी-२) 
दिनांक ०२/०५/२०१५ ते दिनांक ३०/०४/२०१७ या कालावधीत पूर्ण झाला असून सदर प्रशिक्षण 
खालील विवरणपत्रातीळ उमेदवारांनी समाधानकारकरित्या पूर्ण केळे आहे. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय दिनांक २९ फेब्रुवारी,२०१६ मधील तरतूद क्रमांक 
१ (३) (ब) नुसार परिविक्षा कालावधीत नेमित्तीक रजेव्यतिरिक्‍त कोणत्याही स्वरूपाची रजा 
उपभोगल्यास उमेदवारांचा परिविक्षा कालावधी रजेच्या कालावधीएवढा वाढविण्यात येतो. 
त्यानुसार खालळीळ विवरणपत्रातीलळ परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी यांच्या परिविक्षा 
कालावधीतील रजा “निरंक” असल्यामुळे, स्तंभ क्र. ७ मध्ये दर्शविल्यानुसार म्हणजेच प्रशिक्षण 
समाप्त झाल्याच्या दिनांकास त्यांचा परिविक्षा कालावधी समाप्त करण्यात येत आहे. 
(प्रशिक्षणाचा कालावधी दि. ०२/०५/२०१५ ते ३०/०४/२०१७) 


अ. | नावव पदनाम | शिफारस परिविक्षाधी मेदवाराने विभागीय परीक्षा परिविक्षा 
क्र प्रवर्ग म्हणून सेवेत । उपभोगलेल्या | उत्तीर्ण/परीक्षेचा कालावधी 
नियुक्तीचा रजा (दिवस) कालावधी समाप्तीचा 
दिनांक दिनांक 
डिक Q 3 8 दु & |) 
१ | श्री. विजयानंद | OPEN ०२/०५/२०१५ णं विभागीय परीक्षा | ३०/०४/२०१७ 
स्वानंद शर्मा (म.पू) सन-२०१४ oe A) 
(निकालाचा दिनांक 
२७/०३/२०१७) 
२ | श्रीमती वनश्री | ७७-  । ०२/०५/२०१५ शि विभागीय परीक्षा | ३०/०४/२०१७ 
FEMALE Wa त 
अवधुत (म.पू.) -२०१४ ats (म.नं.) 
लाभडोटवार (निकालाचा दिनांक 
२७/०३/२०१७) 


कार्यालयीन आदेठा क्रमांकः टिआरएन-२०१८/प्र.क्र.५३/सीपीटीपी-अ 


3 । श्री. नितीन | OPEN ०२/०५/२०१५ षो विभागीय परीक्षा | ३०/०४/२०१७ 


किसन सदगीर (म.पू) ae as) © A) 
(निकालाचा दिनांक 
२७/०३/२०१७) 

उ | श्रोमती अर्चना aa 02/04/2094 विभागीय परीक्षा | 3०/०४/२०१७ 
अर्जुन मोरे म.प. सन-२०१४ (म.नं.) 

यु (लिन) (निकालाचा दिनांक 
२७/०३/२०१७) 

g | श्रीमती Ne 02/04/2094 | विभागीय परीक्षा | 3०/०४/२०१७ 
चारुशीला (म.पू) — a (म.नं.) 
पतर [मानीव दिनांक) (निकालाचा दिनांक 
हा २७/०३/२०१७) 


३. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दि. २९/०२/२०१६ अन्वये “परिविक्षाधीन 
उमेदवारांना शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर पहिली वेतनवाढ त्यांचा एक वर्षाचा कालावधी पूर्ण 
झाल्यावर देण्यात यावी व त्यानंतरची वेतनवाढ त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या 
पूर्ण केल्यावर देण्यात यावी” अज्ञी तरतूद आहे. त्यानुसार उपरोक्‍त उमेदवारांना पहिली वेतनवाढ 
दि.०३/०९/२०१६ व दि.२१/१२/२०१७ च्या कार्यालयीन आदेशान्वये मंजूर करण्यात आलेली असून 
आता त्यांनी परिविक्षा कालावधी समाधानकारकरित्या पूर्ण केला असल्याने त्यांची दुसरी व 
त्यापुढील देय वेतनवाढी देण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 

४. उपरोक्त “परिच्छेद २” मधील तक्त्यातील प्रशिक्षणार्थी परिविक्षाधीन उपजिल्हाधिकारी , 
गट-अ यांनी परिविक्षा कालावधीत रजा न घेतल्याबाबतचे प्रमाणपत्र क्षेत्रिय कार्यालयाकडून व 
यशदा, पुणे या प्रशिक्षण संस्थेकडून प्राप्त झाले असून त्याआधारे सदर आदेडा निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०३०४१२१३३४३५०७ असा 
आहे. सदर आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


(९९03 १5५09  :पाणाप 
Sankhe eens 
(लिना संखे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रती 
सबंधित उमेदवार (ईमेलद्वारे) 
प्रत, 
१. सह सचिव/ उप सचिव, (आस्था-उपजिल्हाधिकारी, गट-अ), महसूल विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. महासंचालक, यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे 
३. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२,मुंबई/नागपूर 
४. निवडनस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


